उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील इंदिरा गांधी स्मृती 
रुग्णालय, भिवंडी येथील ९४ अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः BIS २०१८/ प्रक्र-९६/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: 03 एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र अपदे २०१७/प्र.क्र.११०/आरोग्य-३अ, 
दि.२३/०१/२०१८. 
२) सहसंचालक, (अ व प्रो, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/ कक्ष ३/ टे-५/२०१८-१९/ठाणे / 
अपदे/३०४१-४२/१८ दि.२३.०३.२०१७. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि.५.३.२०१८ 


शासन निर्णय & 

संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासननिर्णय क्र.अपदे २०१६/प्र.क्र.१२०/आरोग्य-३अ, दि.२३.१.२०१८ 
अन्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील इंदिरा गांधी स्मृती 
रुग्णालय, भिवंडी येथील एकुण ९४ अस्थायी पदे चालू ठेवण्यास दि.१.१.२०१८ ते दि.२८.२.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

आता या शासन निर्णयान्वये उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या 
अधिपत्याखालील इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालय, भिवंडी येथील ९४ अस्थायी पदाना शासन निर्णय, वित्त 
विभाग,क्रमांक- क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ५/०३/२०१८ मधील अटींच्या अधीन 
राहून, दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर१- 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

११०- रुग्णालये व दवाखाने 

११०-७ - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०६) (०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-९६/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ५/०३/२०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०२१८३३४१३९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 


R al en d fa 1111. Kaurte 


Shamraoji Kaurte, C = IN, 


Shamrao exo 


Maharashtra, OU = Public 


ji १७६ २७% 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त RPS सेवा तथा अभियान संचालक , राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान ,मुंबई. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालय- राज्यस्तर), मुंबई 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 

६. जिल्हा ted चिकीत्सक, ठाणे 

७. वैद्यकीय अधिक्षक, इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालय, भिवंडी, जिल्हा-ठाणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, भिवंडी 

१०.वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

११.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील स्व.इं.गांधी स्मृती रुग्णालय, भिवंडी येथील ९४ अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चालू 


ठेवणेबाबत. 
अ. पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय लेखाशिर्ष 
क्र. | निर्णय, क्रमांक व दिनांक संख्या आदेशान्वये पदे चालू 
ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 
i शा.नि..क्र. रुग्णालय वैद्यकीय अधिक्षक, वर्ग-१ हि १५६००- सार्वजनिक आरोग्य मागणी क्रमांक आर-१ 
२००७/ ३९१०० ग्रेड पे | विभाग झासन निर्णय क्र. beau See aaa eee 
प्र.क्र.3९४/आरोग्य-४, ६६०० ATS २०१७/ प्र.क्र.११०/ ी 
दि.८.२.२०११ aaa आरोग्य-३अ, 
ह ead sal गो | ae दि.२३.१.२०१८ ०१-नागरी आरोग्य सेवा विषम 
(ठास्त्रक्रिया), वर्ग-२ ३९१०० ग्रेड पे an 
५४०० 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
३ वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग | १५६००- वी 
प्रसुती तज्ञ), वर्ग-२ ३९१०० ग्रेड पे ११० (७)- पंचवार्षिक 
eee योजना - राज्य योजनांतर्गत 
योजना 
छु बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, FI-2 | २ ।१५६००- 
३९१०० ग्रेड पे (०0६)(०१) - मुफसल क्षेत्रातील 
दर्व अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने 
4 वैद्यकीय अधिकारी, णि १५६००- 
३९१०० ग्रेड पे 


| १ 


१२ 


(भिषक), वर्ग-२ ५४०० 
वैद्यकीय अधिकारी, १५६००- 
(बालरोग), वर्ग-२ ३९१०० ग्रेड पे 
५४०० 
वैद्यकीय अधिकारी, १५६००- 
(अस्थव्यंग), वर्ग-२ ३९१०० ग्रेड पे 
५४०० 
वैद्यकीय अधिकारी, १५६००- 
(नेत्रशाल्यचिकित्सा), वर्ग-२ ३९१०० ग्रेड पे 
५४०० 
वैद्यकीय अधिकारी, (दंत १५६००- 
चिकित्सा) वर्ग-२ ३९१०० ग्रेड पे 
५४०० 
वैद्यकीय अधिकारी, १५६००- 
(अपघात कक्ष), वर्ग-२ ३९१०० ग्रेड पे 
५४०० 
वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-३ ९३००-३४८०० 
ग्रेड पे ४४०० 


सहाय्यक अधिसेविका वर्ग- 


९३००-३४८०० 


(२२१० ०२२६) 


3 ग्रेड पे ४४०० 
१३ | शा.नि..क्र. रुग्णालय परिसेविका 4 | ९३००-३४८०० | सार्वजनिक आरोग्य मागणी क्रमांक आर-१ 
२००७/ शता ग्रेड पे४३०० ।वि क सन निर्णय Soap aera aare wae he 
= र आहत a 
ag .३९४/आरोग्य-४, अधिपरिचारीका ग व कळ क्र. २०१७/ . 
दि.८.२.२०११ oe प्र.क्र.११०/ आरोग्य-३अ, 
दि.२३.१.२०१८ ०१-नागरी आरोग्य सेवा विषम 
१5 भौतिकोपचार तज्ञ शि ९३००-३४८०० चिकी 
गड ९60 ११०- रुग्णालये व दवाखाने 
हय Se - 000. ११० (७)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
ग्रेड पे ४३०० योजना - राज्य योजनांतर्गत 
१७ रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ 2 | ९३००-३४८०० योजना 
ग्रेड पे ४२०० (०६)(०१) - मुफसल क्षेत्रातील 
१८ क्ष-किरण तंत्रज्ञ 2 | ९३००-३४८०० अध्यापनेत्तर झासकीय रुग्णालये व 
ग्रेड पे ४२०० दवाखाने 
१९ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ २ | ९३००-३४८०० (२२१० ०२२६) 
ग्रेड पे ४२०० 
२० ई.सी.जी.तंत्रज्ञ षि ९३००-३४८०० 
ग्रेड पे ४२०० 
२१ औषधनिर्माता 3 4200-20200 


ग्रेड पे २८०० 


२२ प्रयोगशाळा सहाय्यक, 3__| ५२००-२०२०० 
वर्ग-३ ग्रेड पे २००० 
२२ भांडार तथा TAIT णि ५२००-२०२०० 
ग्रेड पे १९०० 
२४ बाहयरुग्ण सेवक णं ४४००-७४४० 
ग्रेड पे १३०० 
२५ अपघात विभाग सेवक 3 | ४४००-७४४० 
ग्रेड पे १३०० 
26 रक्‍तपेढी परिचर षि ४४००-७४४० 
ग्रेड पे १६०० 
२७ | UAH. रुग्णालय शास्त्रक्रियागृह परिचर २ | 4200-20200 | सार्वजनिक आरोग्य मागणी क्रमांक आर-१ 
भाग याग ठडासन निर्णय 
२००७/ me Ttqdoo | fa ee निर्णय Sasha wala ae 
र आ = 
क कव यातन कक्षसेवक शि तुल (गणरा रता 3 10 र्य Of य 
दि.८.२.२०११ जड ९९ प्र.क्र.११०/ आरोग्य-३अ, 
दि.२३.१.२०१८ ०१-नागरी आरोग्य सेवा विषम 
२९ WONTAR शि ५२००-२०२०० चिकी 
ग्रेड पे १८०० ११०- रुग्णालये व दवाखाने 
३० सफाईंगार 3 | ४४००-७४४० 


११० (७)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


ग्रेडपे१ ३०० 


योजना - राज्य योजनांतर्गत 
योजना 


३१ शिपाई वर्ग-४ 2 | ४४००-७४४० 
ग्रेड पे १३०० (०६)(०१) - मुफसल क्षेत्रातील 
३२ प्रशासकीय अधिकारी, षि ९३००-३४८०० अध्यापनेत्तर Lae शासकीय VTA 
वर्ग-२ ग्रेड पे ४४०० ee 
33 कार्यालयीन अधिक्षक, | 8300-38200 (R2IO ORE) 
वर्ग-३ ग्रेड पे ४३०० 
३४ वरिष्ठ लिपीक षि ५२००-२०२०० 
ग्रेड पे २४०० 
३५ कनिष्ठ लिपीक २ | 4200-20200 
ग्रेडपे १९०० 
३६ बाहयरुग्ण लिपीक २ | ५२००-२०२०० 
ग्रेडपे १९०० 
एकूण ९४ 


